दहशतवाद विरोधी पथक पोलीस ठाणे गु.र.क्र.२/२०१२ 
मधून उद्भवणाऱ्या न्यायालयीन प्रकरणी विशेष सरकारी 
अभियोक्ता म्हणून नियुक्‍त करण्यात आलेल्या 
अँड.श्री.प्रशांत सत्यनाथन यांना व्यवसायीक फी मंजूर 
करण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः एसपीपी २०१२/प्र.क्र.४४/पोल-१० 
२रा मजला, मंत्रालय, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : १०.०५.२०१८ 


वाचा:- शासन निर्णय, गृह विभाग, कमांक एसपीपी-२०१२/प्र.क्र.४४/पोल-१०, दिनांक ०५.०३.२०१३ 
शासन शुध्दीपत्रक: 
उपरोक्त वाचा येथे नमूद शासन निर्णय, गृह विभाग, कमांक एसपीपी-२०१२/ प्र.क्र.४४/पोल-१०, दिनांक 
०५.०३.२०१३ तील परिच्छेद १ येथील अँड.श्री.प्रशांत सत्यनाथन यांना अदा करवयाचे फीचे दर खालील प्रमाणे 
वाचण्यात यावेत. :- 


अ) प्रतिदिन परिणामकारक सुनावणी फी - रु.१२,५००/- 
ब) प्रत्यक्ष वातानुकुलित प्रवास खर्च व निवास खर्च अनुज्ञेय राहिल. 


२. हा शासन शुध्दीपत्रक वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.५७/१८/व्यय-७, दिनांक १६.०२.२०१८ 
अन्वये मिळालेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


३. सदर झासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०१८०५१०१२१६४८५८२९ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. wea dency been ag 
D | n es h A p 02१) | bite iN, तत Oran heal ou=Home 


Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=a49495d0d4b31e36ff1 d612a85453ca984b74e2 


S a st e 8fd6f99cdf66e3e499969e942, cn=Dinesh Appaji Saste 
Date: 2018.05.10 12:17:09 +05'30' 


(दिनेश सस्ते) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 
पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
अपर पोलीस महासंचालक, दहशतवाद विरोधी पथक, भायखळा, मुंबई. 
महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 
५. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
६. अँड.श्री.प्रशांत सत्यनाथन, हाऊस नं.१०ए, प्लॉट नं.२७-बी, ऑपोझीट हाऊस ऑफ segs कादीर 

एक्स-कॉर्पोरेटर, न्यु कॉलनी, निअर शितलामाता मंदीर, मंगळवारी बझार, सदर नागपूर-४४०००१. 
७. विधी व न्याय विभाग (का १४), मंत्रालय, मुंबई. 
८. वित्त विभाग (व्यय- ७), मंत्रालय, मुंबई. 
९. निवड नस्ती (पोळ-१०). 


०८ “७ A -O 


